जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंता 
(पदविकाधारक) यांना महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर उपअभियंता (स्थापत्य) 
पदावर तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेत अंशत: 
बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जिपग्रा-११२२/प्र.क्र.१०६(भाग-१)/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १० ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा: 

१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 

२) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ 

३) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१२३/पापु-२३, 
दि.२४.०८.२०२१ 

8) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, जिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४, 
दिनांक १३.०९.२०२२. 

५) शासन शुद्धीपत्रक, ग्राम विकास विभाग, जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२८२/आस्था-४, 
दिनांक २१.०९.२०२२. 

६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.७.०५.२०२१ 

७) शासन आदेश, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:- जिपग्रा-११२२/प्र.क्र.१०६(भाग- 
१)/पापु-२३, दि.१३.०६.२०२३ 


-: शासन आदेठा:- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग/उपविभाग येथे कार्यरत असलेल्या जिल्हा 
तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना जिल्हा परिषदेतील उपअभियंता (स्थापत्य) 
पदावर पदोन्नती देण्याची व त्यांच्या सेवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर घेण्याची तरतूद 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, 
१९७६ मध्ये करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ ची निवडसूची विचारात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या 
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील श्री. आर.जी.कांबळे पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (शाखा 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२२/प्र.क्र.१०६)/पापु-२३ 


अभियंता) यांना, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, उपअभियंता (स्था.) (गट-अ) या पदावर, वेतनस्तर एस- 
२०, ५६१००-१७७६०० या वेतन श्रेणीमध्ये, तात्पुरती पदोन्नती संदर्भाधीन आदेश क्र.६ अन्वये देण्यात 
आली होती. सदरील पदस्थापनेत पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


क्र अधिकाऱ्याचे | मूळ ।ज्येष्ठता। सध्याची | वाटप दिनांक सुधारीत 
नाव  । जात | क्रमांक जिल्हा । झालेला | १३.०६.२०२३ पदस्थापना 
प्रवर्ग परिषद | महसूली रोजीच्या 
विभाग । आदेशानुसार 
पदोन्नतीने 
पदस्थापना 
|_१_| र 3 8 दु & iC) ८ 
7 श्री.आर. जी. अ.जा | ९९ ।|उस्मानाबाद | अमरावती । म.जी.प्रा. मंडळ, ग्रा.पा.पु., 
कांबळे अमरावती उपविभाग, 
अमरावती, जि.प. 
अमरावती 


संदर्भाधीन आदेश दि. १३.०६.२०२३ मधील अटी व शर्ती कायम राहतील. 

सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९११४१५९२१२८ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e9 
N | V R U TT | 17ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB71 
1C805DE49788678B97015BBOCAC990E3B375 
> AWA R 423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 
Date: 2023.10.10 15:00:48 +05'30' 
गणेश पवार 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

३. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

४. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

६. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२२/प्र.क्र.१०६)/पापु-२३ 


८. सर्व मुख्य अभियंता/अधिक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
९. सर्व पदोन्नत अधिकारी. 
१०. कार्यासन आस्था-४, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन १२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत:- १) मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. रुग्णालय 
आवार, मुंबई. 
४) निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


